सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३० मे, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/का-२/रेशा/४४/ १३३५/२०१९, दि.०६/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 


1. 0 स्त | 205 = es = > विनित.) 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

१. ।मोौजे डिग्रज नावरसवाडी [ग्रामा क्रमांक - । ०/०० ते ७/२०० | १०.७०० | प्रमुख जिल्हा 
खोतवाडी नांद्रे रस्ता. २३९ ७.२०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१२३ 

ग्रामा क्रमांक - | ०/०० ते ३/५०० 
१० ३.५०० कि.मी. 

२. ।कर्नाळबिसुर कवलापूर | इजिमा क्रमांक - | ०/०० ते ९/४०० | १७.४०० | प्रमुख जिल्हा 
कुपवाड कानडवाडीते ।११३ ९.४०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१२४ 
प्रजिमा ४०पर्यंतचा रस्ता. | इजिमा क्रमांक - | ०/०० ते ८/०० 

११९ ८.०० कि.मी. 

३. । तुंगकसबे डिग्रज इजिमा क्रमांक - | ०/०० ते १२/०० | १२.०० | प्रमुख जिल्हा 
सांगलीवाडी रस्ता. ११७ १२.०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१२५ 

४. | खोची दुधगांव कसबे इजिमा क्रमांक - | ०/००ते 94/200 | १५.२०० | प्रमुख जिल्हा 
डिग्रज मौजे डिग्रज १०८ १५.२०० कि.मी. । कि.मी. | मार्ग-१२६ 
कर्नाळा रस्ता. 

५. ।सावळवाडी शेरे कवठे  । इजिमा क्रमांक - | ०/०० ते २२/०० | २२.०० | प्रमुख जिल्हा 
कवठेपिरान समडोळी ११० २२.०० कि.मी. । कि.मी. | मार्ग-१२७ 
सांगलीवाडी रस्ता. 

६. ।कर्नळ gia कुपवाड । ग्रामा क्रमांक - |o/oody/oo | १४.३०० | प्रमुख जिल्हा 
वानलेसवाडी विजयनगर | २०६ ४.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२८ 
ते इनामधामणी रस्ता. ग्रामा क्रमांक - | ०/०० ते ४/८०० 

१४ ४.८०० कि.मी. 
ग्रामा क्रमांक - | ०/०० ते ३/०० 
22 3.00 कि.मी. 
ग्रामा क्रमांक - | o/oo ते १/०० 
११३ १.०० कि.मी. 
ग्रामा क्रमांक - | ०/०० ते १/५०० 
१६९ १.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 


रा.मा.क्र.१४२ ते 
रा.मा.क्र.१५४ ला 
जोडणारा हरिपूर 
काळीवाट आकाठावाणी 
मार्ग जोडणारा रस्ता. 


ग्रामा क्रमांक - 
२३४ 


o/ood ४/५०० 
४.५०० कि.मी. 


6.400 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग क्रमांक- 
८५ मध्ये 
समाविष्ट 
करण्यात येत 
आहे. 

प्रजिमा क्र.८५ 
ची 
अस्तितवातील 
लांबी-_१०.०० 
कि.मी. 

नव्याने 
समाविष्ठ 
करण्याची 
लांबी- 
ग्रामा-२३४ 
=%.400 
कि.मी. 

एकूण लांबी 


१०.००--४.५० 
० = १४.५०० 


कि.मी. 


एकूण 


९६.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९६.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२९२७.६२०--९६.१००) म्हणजेच ३०२३.७२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या 
लांबीत ६६.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२०७५.६७०-६६.६००) म्हणजेच 
२००९.०७ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (६०७३.५१० -२९.५००) म्हणजेच ६०४४.०१ कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 

तसेच सदर मागणीकृत रस्त्यांवर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना किंवा 
इतर कोणत्याही योजनेतून पुढील ५ वर्ष देखभाल दुरूस्ती कालावधीमध्ये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत काम न करण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०५३०१८३६४९४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa S h a al t ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143 


V | al a ya k fa O p a t | | e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.05.30 18:42:56 +05'30' 


(प्रश्ञांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सांगली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


